चंद्रपूर व नागपूर जिल्हयातील ८९ गावांमध्ये 
प्रकाशयोजनेसाठी एल.ई.डी. पथदिवे 
राबविण्याबाबतच्या पथदर्शी प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. बीयुडी-२०१८/प्र क्र २६४/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा : शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र क्र २६४/ऊर्जा-७, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र. क्र. २६४/ऊर्जा-७, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ मधील 
सुरुवातीच्या परिच्छेदातील खर्चाची रक्‍कम रु. ५०.११ लक्ष ऐवजी रु. ५०.११ कोटी अशी वाचण्यात 
यावी. 


२. तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक-२ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


"सदर पथदर्शी प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीचा कालावधी (Maintenance), पथदिवे 
बसविल्यानंतर सयंत्राच्या विहित वॉरंटी कालावधीसह किमान ५ वर्षे राहिळ अशी अट निविदेत 
समाविष्ट करण्यात यावी." 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२०१११०५२७१४१० असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Pundalik Badgeri 
: =IN, o=Government Of Maharashtra, 
ous 


Prashant 
Pundalik 
Badgeri 


rashtra, 
bOcaff4e0f24ac492ed7902d55ccf4 
748, 


(प्र. पुं. बडगेरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
६. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
७. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उदयोग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 


ur Department, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र क्र २६४/ऊर्जा-७ 


८. जिल्हाधिकारी, नागपूर, 

९. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई, 

११. मा.मंत्री (ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, 

१२. मा.राज्यमंत्री (नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, 

१३. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, म्हाडा कमडियल कॉम्प्लेक्स, त्रिदलनगर समोर, 
येरवडा, पुणे-४११ ००६, 

१४. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१५. सह सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१६. उप सचिव (ऊर्जा-३) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१७. निवड नस्ती (ऊर्जा-७. 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


